सन 2028-24 या आर्थिक वर्षाकरीता 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पासाठी रु.३.०९ कोटी निधी वितरित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पक्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASH ४६२४/प्र.क्र.९९/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - २५ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ:- 
१) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, 
दि. १७ जानेवारी, २०१८ 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान ) अधिनियम २०२४, 
क्र.अर्थसं/ २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३,दि.०१ एप्रिल,२०२४ 
) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.नादेकृ ४६२३/प्र.क्र.९९/८ अ,दि.०५ एप्रिल, २०२४ 
) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.नादेकृ ४६२३/प्र.क्र.९९/भाग-१/८ अ,दि.०६ मे,२०२४ 
५) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय HATS ४६२३/प्र.क्र.९९/भाग-१/८ अ,दि.०५ जून,२०२४ 
) कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. नादेकृ ४६२४/प्र.क्र.९९/८-अ, दि. १४ जुन, २०२४ 
) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं/२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५ जुले, २०२४ 
) कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. नादेकू ४६२४/प्र.क्र.१९/भाग-१/८-अ, 
दि.१२ ऑगस्ट,२०२४ 
९) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.नादेकृ ४६२४/प्र.क्र.९९/भाग-१/८-अ, 
दि.०५ सप्टेंबर, २०२४ 
qo) प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, नादेकृसंप्र/१०२३/अंदाजपत्र 
२०२४-२५/प्र.क्र१९७/६८३ दि.३० जुले, २०२४ 


प्रस्तावना :- 
हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे 


तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अज्ञा एकूण ५१४२ 


गावांमध्ये ६ वर्षे कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू.४००० कोटी अंदाजित 


खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ फेब्रुवारी, 


२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये नाशिक जिल्हयातील मालेगाव तालुक्यातील सर्व गावांचा समावेश 


या प्रकल्पामध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०२४ साठी महाराष्ट्र 


विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियमानुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे निधी वितरण निश्चित 


करण्यात आलेले आहे. तसेच, संदर्भ क्र.9 येथील परिपत्रकानुसार बाह्यसहाय्यित योजनेतील केंद्र 


व राज्य हिछ्याकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, 


२०२४ अखेर) go टक्के मर्यादेत निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. वित्त विशेषज्ञ, नानाजी 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२४/प्र.क्र.९९/८-ओ 


देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांनी केलेल्या मागणीनुसार संदर्भ क्र.३ ते ६, ८ व ९ येथील शासन 
निर्णयान्वये सदर प्रकल्पाकरिता आतापर्यंत एकूण रु.८२.२६ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला 
आहे. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांनी संदर्भ क्र.१० येथील पत्रान्वये, 
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष आणि क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालये यांच्या दैनंदिन कार्यालयीन खर्च आणि 
प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने प्रकल्प घटकांवर होणाऱ्या खर्चासाठी आवश्‍यक 


निधी मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून प्रकल्पास रु.३,०९,००,०००/- निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 

शासन निर्णय: 


१. सन २०२४-२५ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 
राज्यहिळ्यातून रु.३,०९,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी नऊ लाख फक्त) निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा बाबनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे :- 


बाब वितरीत निधी 

(रुपये लाखांत) 
०१ - वेतन १४४.०० 
०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ०.५० 
१०-कंत्राटी सेवा १०४.०० 
११ -देशांतर्गत प्रवास खर्च ३.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ४०.०० 
१४- भाडेपट्टी व कर ६.०० 
१७- संगणक खर्च ११.५० 
एकूण ३०९.०० 


२. सदर निधी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या राज्य हिऱऱ्याच्या पुढील 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 
मागणी क्रमांक डी-३, 
२४०१ पीक संवर्धन, 
(११५) लहान /सीमांत शेतकऱ्यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 
(00) (03) नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, 
(राज्य हिस्सा ३०%) (कार्यक्रम) 
(2809 A&44) 
०१-वेतन 
०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा 
११ -देशांतर्गत प्रवास खर्च 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२४/प्र.क्र.९९/८-अओ 


घ्‌. 


प्रत, 


१३-कार्यालयीन खर्च 
१४- भाडेपट्टी व कर 
१७- संगणक खर्च 


या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे कोषागारातून आहरण व 


वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक 


अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विहित पद्धतीने तात्काळ 


विनियोग करण्यात यावा. तसेच, प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, 


मुंबई यांनी सदर लेखाशिर्षाखाली खर्च झालेल्या रकमांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी 


शासनास सादर करावे. 


प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर 


प्रतिपूर्ती मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा प्रगती अहवाल शासनास वेळोवेळी 
सादर करावा. 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-अर्थसं २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक २५ जुले, २०२४ 


अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटीशातींची पूर्तता 


करुन तसेच, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४०/का.१४३१, दि.२३.०८.२०२४ व 


वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २८९/२०२४/व्यय-१, दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२४ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२५१५१०२२३४०१ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHENDRA 
SOPAN GHADGE 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२४/प्र.क्र.९९/८-ओ 


~7 GM >“ C WwW 


re) 


१०, 
११, 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 

. संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन 2-3 कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


